Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २४ ] 


गुरूवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


66 


भाग १ - अ ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १११ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७-०७-२०२१ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २८२०-६९ ४ - प्र.क्र . ९०-२०२० - नवि - ३०. 

ज्याअर्थी , अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे 

" उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ नुसार , शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२८ ९२-११८० 
प्र.क्र . ९ ० - ९ २ ( बी ) -नवि -१३ , दिनांक ४ डिसेंबर १ ९९ २ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे 
उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौ . शेगाव , स . नं . ४ ९ - २ - ब ( भाग ) ०.८३ हे . आर . क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) 
हे कृषी विभागामध्ये दर्शविलेले आहे . ( यापुढे “ उक्त विभाग " असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिकेने " असे संबोधले आहे ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) मध्ये 
दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून उक्त विकास योजनेतील उक्त विभागामधून वगळून “ रहिवासी विभागात ” समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा 
प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , प्रस्तावित 
फेरबदल काही अटी व शर्ती सापेक्ष मंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मौ . शेगाव , स . नं . ४ ९ - २ - ब ( भाग ) क्षेत्र ०.८३ हे . आर . क्षेत्राकरीता उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०२०-२१ या वर्षातील 
बाजारमूल्य तक्त्यानुसार येणा - या उक्त जमीनीच्या एकूण रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची 
५० % रक्कम रु . ९ ७,५२५ , सहायक संचालक , नगर रचना , अमरावती शाखा , अमरावती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ०२-०६-२०२१ रोजी जमा केली 
आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रु . ९ ७,५२५ , दिनांक ०४-०६-२०२१ रोजी अमरावती , महानगरपालिका 
यांच्या लेखाशिर्षामध्ये जमा केलेली आहे ; 
अ . - एक - अ -१ ( १५८१ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , 


शके १ ९ ४३ 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदलास खालील नमूद अटी व शर्ती सापेक्ष शासन मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित दिनांक ४ डिसेंबर , 
१ ९९ २ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

" विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . ' 


) 


नोंद 


मौजे , शेगाव स . नं . ४ ९ - २ - ब ( भाग ) , ०.८३ हे . आर . , क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून खालील अटी व शर्ती सापेक्ष रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 


अटी व शर्ती 


अट क्र .१ : 


प्रस्तावाधिन जागेचा विकास करताना १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 


अट क्र . 

२ 


फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक / विकासकाची राहील . 


अट क्र .३ : 


फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा 
विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांनी सदर बाबींवर 
नियंत्रण ठेवावे. 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( अ ) अभिन्यास अंतिम मंजूर झाल्यानंतर 
( ब ) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


तसेच , जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती , यांनी विहित 
केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही ; 


अट क्र .४ : -वरील कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts and Rules या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , 


शके १ ९ ४३ 


3 


भाग १ - अ ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११२ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 27-07-2021 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS - 2820-694 - CR - 90-2020 - UD - 30 .--- 


Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , District Amravati has been sanctioned by the Govern 
ment u / s 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the 
said Act " ) vide Notification No.TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , Dated the 4th December 1992 and it has come into 
force with effect from the 25th February 1993 ( hereinafter referred to as the said Development Plan " ) ; 


And whereas , in the said Development Plan , land admeasuring 0.83 Ha . out of Survey No. 49 / 2 / B ( Part ) of Mouja 
Shegaon , ( hereinafter referred to " as the said land " ) is included in Agricultural Zone ( hereinafter referred to as " the said 
Zone " ) ; 


And whereas , Amravati Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Corporation " ) after following all 
the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the said Act , has submitted to the Government for its sanction a 
proposal for modification to the said Development Plan , so as to delete the said land from the said Zone and include the 
same in “ Residential Zone " ( hereinafter referred to as " the proposed modification " ) ; 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
the Government is of opinion that the proposed Modification in the said Development Plan should be sanctioned with 
some terms and conditions ; 


And whereas , the land owners of the said land have deposited Rs . 97,525 / - towards the 50 % Government share 
of 5 % premium amount as per the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 
2020-21 in the Government Treasury vide chalan dt . 02-06-2021 , through the Assistant Director of Town Planning , 
Amravati Branch , Amravati and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs . 97,525 / - has been deposited with 
the Amravati Municipal Corporation , Amravati vide dt . 04-06-2021 ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the said proposed Modification with the terms and conditions mentioned 
below and for that purpose amends the above said Modification dated the 4th December , 1992 as follows ; 


" in the Schedule of Modification appended to the Notification sanctioning the said Development Plan the following 
new entry shall be added after the last entry " .- 


ENTRY 


" The land bearing S. No. 49 / 2 / B ( Part ) , Area 0.83 H. R. is deleted from the Agriculture Zone and land so released 
in included in the Residential Zone , subject to following terms and conditions . " 


Condition No. 1 : 


TERMS AND CONDITIONS 
While developing the land in addition to 10 % open space , it shall be mandatory to provide 10 % 
amenitiy space . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


Condition No. 2 : 


It shall be the responsibility of the land Owner / Developer to provide basic infrastructure facilities in 
respect of the land under modification . 


Condition No. 3 : 


If the land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots under such layout 
shall be monitored by the Municipal Commissioner , Amravati Municipal Corporation in relation to 
develpment of basic amenities and infrastructure facilities as per the stages given below. 


( i ) . After final approval of layout 


Sale of 25 % of total Plots shall be permissible . 


Sale of 50 % of total Plots shall be permissible . 


( ii ) After completion of 40 % of Civic 

Amenities 


Sale of 75 % of total Plots shall be permissible . 


( iii ) After completion of 60 % of Civic 

Amenities 


Sale of 90 % of total Plots shall be permissible . 


( iv ) After completion of 80 % of Civic 

Amenities 


Sale of 100 % of total Plots shall be permissible . 


( V ) After completion of 100 % of Civic 

Amenities 


If , Group Housing Scheme is proposed in the layout , then the occupancy certificate shall not be given unless 
basic infrastructure and amenities specified by the Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati and fully 
developed ; 


Condition No. 4 : 


In case of non - compliance of above conditions , Layout Approval and Non - agricultural permission 
shall be liable to be cancelled . 


A copy of part plan showing the afore said sanctioned modification shall be shall be available in the office of the 
Commissioner , Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for inspection of public for a 
period of one month . 


This Notification shall also be published on the govt . website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 
Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , 


शके १ ९ ४३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाला प्रसिद्ध झालेली आहे . 


८ 


शुक्रवार , जुलै ३० , २०२१ / श्रावण ८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
प्रकरण क्रमांक १ - जा . वै . कलम ९ - अ २०२१ - ढाणकी— 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे कडील परिपत्रक दि . ७ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
( ३ ) सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष , अनुसुचित जमाती तपासणी समिती , अमरावती यांचे प्रकरण क्र . Endt No.JC / TCSC / AMT / 5 / 

510 / Ele / 122019 / 160728 मधील आदेश दि . १६-०३-२०२१ . 


( ४ ) मुख्याधिकारी नगर पंचायत ढाणकी यांचे पत्र जा.क्र . / सा.प्र . / का.अ. / १७ / २०२० / २०२१ , दि . २८-०१-२०२१ आणि पत्र जा.क्र . / 

सा.प्र . / का.अ. / ९ ४ / २०२० / २०२१ दि . ३१-०३-२०२१ . 


( १ ) प्रस्तुत प्रकरणात श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक उर्फ सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार सदस्या , प्रभाग क्र . १२ नगर पंचायत ढाणकी , 
ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ या सार्वत्रिक नगर पंचायत , ढाणकी निवडणुकीमध्ये दि . ३०-१२-२०१९ ला अनुसुचित जमाती ( महिला ) या प्रवर्गाच्या 
आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मध्ये नमूद १२ 
महीन्याच्या विहीत मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , ढाणकी यांनी संदर्भ क्र . ( ४ ) चे दि . २८-०१-२०२१ 
चे पत्राद्वारे कळविले आहे . त्यावरून सदर प्रकरण सुरू करण्यात आले आहे . 

( २ ) श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी जात वैधता पडताळणी समिती , अमरावती यांचेकडे त्यांचा अनुसुचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी 
या जातीची पडताळणी करणेबाबत दि . २५-०२-२०२० अर्ज सादर केला होता . सदर अर्जावर मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका 
क्रमांक २२११/२०२० मध्ये दि . ११-०९ -२०२० ला दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा . जात पडताळणी समिती यांनी दि . १६-०३-२०२१ ला निर्णय दिला आहे . 
त्यामध्ये श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी त्या अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी या जातीचा केलेला दावा अवैध ठरविला आहे . तसेच 
मा . जात पडताळणी समिती यांनी सदर आदेशाद्वारे उपविभागीय अधिकारी , उमरखेड यांनी श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांना हलबी या जातीचा 
अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाबाबत दिलेला जातीचा दाखला हा रद्द केलेला आहे . 
अ . - एक - अ -२ ( १५८१ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , 


शके १ ९ ४३ 


( ३ ) प्रकरणात श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांना या कार्यालयामार्फत दि . १४-०६-२०२१ ला नोटीस देण्यात आली वा त्याद्वारे त्यांचे 
म्हणणे मांडण्यासाठी दि . १८-०६-२०२१ ला जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांचेकडे समक्ष उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते . दि . 
१८-०६-२०२१ ला प्रकरणात सुनावणी घेण्यात आली . सदर सुनावणीस सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार उर्फ मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक व 
मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , ढाणकी उपस्थित होते . 


( ४ ) श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे मांडले . यामध्ये त्यांनी असे नमूद केले की , त्या नगर पंचायत ढाणकीच्या 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१ ९ मध्ये प्रभाग क्र . १२ मधून अनुसूचित जमाती ( महिला ) या प्रवर्गामधून निवडून आल्या आहेत . त्यांनी जात पडताळणी समिती , 
अमरावती यांचेकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणेकरीता प्रकरण दाखल केले होते . परंतु सदर प्रकरण लवकर निकाली काढत नसल्यामुळे त्यांनी रिट 
याचिका क्र . २२११/२०२० मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल करून डायरेक्शन मागीतले होते . मा . उच्च न्यायालय 
मुंबई , खंडपीठ नागपूर यांनी सदर प्रकरण ४ महीन्याच्या कालावधीत निकाली काढण्यासाठी समितीला ११ सप्टेंबर , २०२० रोजीच्या आदेशाने निर्देश 
दिले होते . परंतु ४ महीन्याच्या कालावधीत प्रकरणात निकाल न दिल्यामुळे त्यांनी अवमान याचिका क्र . २८/२०२१ दाखल केली . जात पडताळणी 
समिती , अमरावती यांनी त्यांचे प्रकरण १६ मार्च , २०२१ रोजीच्या आदेशाने निकाली काढले . त्यामध्ये श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांचा हलबी 
या जातीचा अनुसुचीत प्रवर्गाचा दावा अवैध ठरविला आहे . जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरूध्द त्यांनी मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ 
रिट याचिका क्र . १५२७/२०२१ दाखल करून आव्हानीत केले आहे . श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी सादर केलेले खुलास्यासोबत मा . उच्च 
न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क . १५२७/२०२१ मध्ये दि . ३०-०३-२०२१ ला पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत जोडली आहे . मा . उच्च 
न्यायालयाने याचिकाकर्ता श्रीमती मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक यांनी केलेली अंतरिम स्थगनादेशाची मागणी दि . ३०-०३-२०२१ चे आदेशाद्वारे नामंजूर 
केलेली आहे . त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांना नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ नुसार व 
संदर्भ क्र . ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये आदेश पारीत करण्यास प्रतिबंधीत करणारा स्थगनादेश किंवा निर्देश नाहीत . 

( ५ ) वरील सर्व वस्तूस्थितीवरून व रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेले कागदपत्रावरून खालील बाबी स्पष्ट आहेत . 


नागपूर येथे 


( अ ) मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक उर्फ सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार या नगर पंचायत ढाणकीच्या सार्वजनिक निवडणूक २०१ ९ मध्ये 
प्रभाग क्र . १२ मध्ये अनुसुचित जमाती ( महिला ) या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवक आहेत . 
( ब ) त्यांनी नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे १२ महीन्याच्या 
मुदतीच्या आत त्यांची जात वैध असल्याबाबत जात पडताळणी समिती यांनी निर्गमित केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत . कलम 
९ - अ मध्ये देण्यात आलेली १२ महीन्याची मुदत अनिवार्य व आज्ञार्थी ( mandatory ) आहे आणि ती मुदत 

संपलेली आहे . 
( क ) मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक उर्फ सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार यांचा अनुसूचीत जमाती प्रवर्गातील हलबी या जातीचा दावा जात 
पडताळणी समिती यांनी दि . ३१-०३-२०२१ च्या आदेशाद्वारे अवैध ठरविलेला आहे . तसेच उपविभागीय अधिकारी , उमरखेड यांनी त्यांना 
दि . १७-०२-२०२० ला अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी या जातीचे दिलेले जात प्रमाणपत्र सुध्दा रद्द केले आहे . 

वरील निष्कर्षावरून मी अमोल येडगे , जिल्हाधिकारी यवतमाळ मला मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दि . ७ नोव्हेंबर , २०१ ९ च्या 
परिपत्रकाद्वारे ( संदर्भ क्र . २ ) प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक नपप्र - कार्या ४ - ९८२-२०२१. 


मंदाकिनी रामकृष्ण धार्मिक उर्फ सौ . मंदाकिनी दिलीप नंदनवार , सदस्या , प्रभाग क्र . १२ , नगर पंचायत ढाणकी , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ 
यांनी जात वैधता पडताळणी समितीने निर्गमित कलेले जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक दिनांकापासून नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मधील विहीत मुदत १२ महीन्याच्या आत सादर न केल्यामुळे त्यांची दि . ३०-१२-२०१९ रोजी नगर पंचायत सदस्य 
म्हणून झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने याद्वारे रद्दबातल करण्यात येत आहे आणि त्यांचे नगरसेवक हे पद रिक्त झाल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात येत 
. 


प्रकरणातील आदेश संबंधितांना कळविण्यात यावा . 


यवतमाळ : 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २८ जुलै २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , 


शके १ ९ ४३ 


७ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २५ . 


प्रकरण क्रमांक २ - जा . वै . कलम ९ - अ २०२१ / ढाणकी . 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे कडील परिपत्रक दि . ७ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
( ३ ) सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष , अनुसूचित जमाती तपासणी समिती , अमरावती यांचे प्रकरण क्र . EndtNo.JC / TCSC / AMT / 5 / 

510 / Ele / 122019 / 160727 मधील आदेश दि . २६-०३-२०२१ . 
( ४ ) मुख्याधिकारी नगर पंचायत ढाणकी यांचे पत्र जा.क्र . / सा.प्र . / का.अ. / १७ / २०२० / २०२१ , दि . २८-०१-२०२१ आणि पत्र जा.क्र . 

सा.प्र . / का अ . / ११७ / २०२१ / २०२२ , दि . २ ९ - ०४-२०२१ . 
( १ ) प्रस्तुत प्रकरणात रमेश लक्ष्मण पराते , सदस्य , प्रभाग क्र . १३ नगर पंचायत ढाणकी , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ या सार्वत्रिक नगर 
पंचायत , ढाणकी निवडणुकीमध्ये दि . ३०-१२-२०१९ ला अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र नगर 
परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मध्ये नमूद १२ महिन्याच्या विहीत मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केले नसल्याचे मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , ढाणकी यांनी संदर्भ क्र . ( ४ ) चे दि . २८-०१-२०२१ चे पत्राद्वारे कळविले आहे . त्यावरून सदर प्रकरण 
सुरू करण्यात आले आहे . 


( २ ) रमेश लक्ष्मण पराते यांनी जात वैधता पडताळणी समिती अमरावती यांचेकडे त्यांचा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी या जातीची 
पडताळणी करणेबाबत दिनांक १३-०२-२०२० ला अर्ज सादर केला होता . सदर अर्जावर मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका 
क्र . २२१२/२०२० मध्ये दिनांक १ ९ -० ९ -२०२० ला दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा . जात पडताळणी समिती यांनी दिनांक २६-०३-२०२१ ला निर्णय दिला 
आहे . त्यामध्ये रमेश लक्ष्मण पराते यांचा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील हलबी या जातीचा केलेला दावा अवैध ठरविला आहे . तसेच मा . जात पडताळणी 
समिती यांनी सदर आदेशाद्वारे उपविभागीय अधिकारी , उमरखेड यांनी रमेश लक्ष्मण पराते यांना हलबी या जातीचा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाबाबत 
दिलेला जातीचा दाखला हा रद्द केलेला आहे . 


( ३ ) प्रकरणात रमेश लक्ष्मण पराते यांना या कार्यालयामार्फत दिनांक १४-०६-२०२१ ला नोटीस देण्यात आली व त्याद्वारे त्यांचे म्हणणे 
मांडण्यासाठी दिनांक १८-०६-२०२१ ला जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांचे समक्ष उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते . दिनांक १८-०६-२०२१ 
ला प्रकरणात सुनावणी घेण्यात आली . सदर सुनावणीस रमेश लक्ष्मण पराते व मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , ढाणकी उपस्थित होते . 


( ४ ) रमेश लक्ष्मण पराते यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे मांडले . यामध्ये त्यांनी असे नमूद केले की , ते नगर पंचायत , ढाणकीच्या सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१ ९ मध्ये प्रभाग क्र . १३ मधून अनुसूचित जमाती या प्रवर्गामधून निवडून आले आहेत . त्यांनी जात पडताळणी समिती , अमरावती यांचेकडे जात वैधता 
प्रमाणपत्र मिळणेकरीता प्रकरण दाखल केले होते . परंतु सदर प्रकरण लवकर निकाली काढत नसल्यामुळे त्यांनी रिट याचिका दिनांक २२१२/२०२० 
मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर येथे दाखल करुन डायरेक्शन मागितले होते . मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर यांनी सदर 
प्रकरण ४ महीन्याच्या कालावधीत निकाली काढण्यासाठी समितीला ११ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या आदेशाने निर्देश दिले होते . परंतु ४ महिन्याच्या 
कालावधीत प्रकरणात निकाल न दिल्यामुळे त्यांनी अवमान याचिका क्र . २७/२०२१ दाखल केली . जात पडताळणी समिती , अमरावती यांनी त्यांचे प्रकरण 
क्र . ३१ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशाने निकाली काढले . त्यामध्ये रमेश लक्ष्मण पराते यांचा हलबी या जातीचा अनुसूचित प्रवर्गाचा दावा अवैध ठरविला 
आहे . जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मा . उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका क्र .५४३४ / २०२१ दाखल करून 
आव्हानीत केले आहे . रमेश लक्ष्मण पराते यांनी सादर केलेले खुलास्यासोबत मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क . ५४३४/२०२१ 
मध्ये दि . ०७-०४-२०२१ ला पारीत केलेल्या नोटीस बजावणीबाबतच्या आदेशाची प्रत जोडली आहे . सदर रिट याचिकेमध्ये मा . उच्च न्यायालयाने आज 
रोजी पर्यंत कोणताही अंतरिम आदेश किंवा स्थगनादेश याबाबत दिलेला नाही . त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांना नगर परिषदा , नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ नुसार व संदर्भ क्र . ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये आदेश पारीत करण्यास प्रतिबंधीत करणारा 
स्थगनादेश किंवा निर्देश नाहीत . 


( ५ ) वरील सर्व वस्तुस्थितीवरून व रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेले कागदपत्रावरून खालील बाबी स्पष्ट आहेत. 


( अ ) रमेश लक्ष्मण पराते हे नगर पंचायत ढाणकीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१ ९ मध्ये प्रभाग क्र . १३ मध्ये अनुसूचित जमाती या 
प्रवर्गातून निवडून आलेले नगरसेवक आहेत . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ 


कलम 


( ब ) त्यांनी नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १२ महिन्याच्या 
मुदतीच्या आत त्यांची जात वैध असल्याबाबत जात पडताळणी समिती यांनी निर्गमित केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत . 
९ - अ मध्ये देण्यात आलेली १२ महिन्याची मुदत अनिवार्य व आज्ञार्थी ( mandatory ) आहे आणि ती मुदत संपलेली आहे . 

( क ) रमेश लक्ष्मण पराते यांचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील हलबी या जातीचा दावा जात पडताळणी समिती यांनी दि . २६-०३-२०२१ 
च्या आदेशाद्वारे अवैध ठरविलेला आहे . तसेच उपविभागीय अधिकारी , उमरखेड यांनी त्यांना दि . २०-०९ -२०१७ ला अनुसूचित जमाती या 
प्रवर्गातील हलबी या जातीचे दिलेले जात प्रमाणपत्र सुध्दा रद्द केले आहे . 

वरील निष्कर्षावरून मी अमोल येडगे , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दि . ७ नोव्हेंबर २०१ ९ च्या 
परिपत्रकाद्वारे ( संदर्भ क्र . २ ) प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक : नपप्र - कार्या ४ - ९८४-२०२१. 


रमेश लक्ष्मण पराते , सदस्य , प्रभाग क्र . १३ , नगर पंचायत ढाणकी , ता . उमरखेड , जि . यवतमाळ यांनी जात वैधता पडताळणी समितीने निर्गमित 
केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक दिनांकापासून नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ - अ मधील विहीत 
मुदत १२ महिन्याच्या आत सादर न केल्यामुळे त्यांची दि . ३०-१२-२०१९ रोजी नगर पंचायत सदस्य म्हणून झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने याद्वारे 
रद्दबातल करण्यात येत आहे आणि त्यांचे नगरसेवक हे पद रिक्त झाल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


प्रकरणातील आदेश संबंधितांना कळविण्यात यावा . 


यवतमाळ : 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २८ जुलै २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


